शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन 
संचालनालय, मुंबई व संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील विविध कार्यालयातील अस्थायी 
पदांना दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- अस्थामु-२०१६/प्र.क्र.२५/उद्योग-४, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक अस्थामु-२०१६/प्र.क्र.२५/ 


उद्योग-४, दि. २८.०२.२०२२. 


२) संचालक, शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक आस्था/अस्थायी पदे/२०२१-२०२२/१४२६/कार्या ४अ-१, दि.२२.०७.२०२२. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. १८.०८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
संचालक, झासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, मुंबई या संचालनालयातील 
आणि संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय मुद्रणालये, शासकीय ग्रंथागारे आणि शासकीय 
लेखनसामग्री भांडारे यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ८२० अस्थायी पदांना शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, क्रमांक अस्थामु-२०१६/ प्र.क्र.२५/उद्योग-४, दि. २८.०२.२०२२ (वाचा क्रमांक १) अन्वये 
दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
आता वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयानुसार या झासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्रामधील ८२० अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंतच्या कालावधीसाठी 
पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. :- 
अ.क्र कार्यालयाचे नांव दि.०१.०३.२०२२ते | दि. ०१.०९.२०२२ते 
दि.३१.०८.२०२२ | दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत 
पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ प्रस्तावित 
दिलेली पदे असलेली पदे 
aaa,» 2 3 1. Se 
q शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाडन २२ २२ 
संचालनालय, मुंबई 
२ शासकीय लेखनसामग्री भांडार,पुणे ७ ७ 
३ शासकीय लेखनसामग्री भांडार, नागपूर ३ ३ 
४ शासकीय लेखनसामग्री भांडार, औरंगाबाद षु षु 
षु शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई २३२ २३२ 
& येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे २०० २०० 
७ शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, नागपूर ११५ ११५ 
८ areola फोटोझिंको मुद्रणालय, पुणे ३८ ३८ 
९ शासकौय मुद्रणालय व लेखनसामग्री 49 49 
भांडार, कोल्हापूर 
१० | शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद ६७ ६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१६/प्र.क्र.२५/उद्योग-४, 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव दि.०१.०३.२०२२ ते | दि. 09.08.2022 F 
दि.३१.०८.२०२२ । दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत 
पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ प्रस्तावित 
दिलेली पदे असलेली पदे 
pa | 2 3 1 ae 
aan | q | मध्यवर्ती कारागृह मुद्रणालय, नागपूर ३४ ३४ 
१२ | शासकीय मुद्रणालय, वाई ४० ४० 
एकूण :- ८२० ८२० 
३. सदर ८२० अस्थायी पदांवर नियुक्‍त केलेले अधिकारी/कर्मचारी हे महागाई भत्ता व इतर भत्ते 
मिळण्यास पात्र आहेत. 
४. यावरील खर्च सर्व संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडील संबंधित लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या 


वित्तीय वर्षासाठीच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व तो त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


ष्‌. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/ २००४/वित्तीय सुधारणा- 
१, दि. ०४ ऑक्टोबर, २००४ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ मधील तरतदीनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदरहू शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला आहे. त्याचा सांकेतांक २०२२०९१२१५३१२४०४१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KARANSING PREMSING PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 
‘AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st: 


2.5.4.20=6f2521c3a6d 118429a3c2c9a42d575298ae82956908d63df44 106369 
5377819, p: -3A3CA4E4F 15E12F04BFOF70BCA1F3C39DEE206CB, 


-C7FEED7178D6C14666A5DF3681 1F 1763590E65B6F836A87E 
63789DC234173D66, cn=KARANSING PREMSING PATIL 


Date: 2022.09.12 15:36:29 +05'30' 


(क. प्रे. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री व WHAM संचालनालय, मुंबई. (३ प्रती) 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. (३ प्रती) 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. (३ प्रती) 
५. सर्व व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालये (संचालनालयामार्फत) 
६. सर्व सहायक संचालक, शासकीय लेखनसामग्री भांडारे व ग्रंथागारे (संचालनालयामार्फत) 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/औरंगाबाद/कोल्हापूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाई, जि. सातारा. (३ प्रती) 
९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. कक्ष अधिकारी, प्रशासन-१, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (उद्योग-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


